राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील 
अधीक्षक (गट-अ) संवर्गातून 
उपआयुक्त (वरिष्ठ श्रेणी) (गट-अ) 
संवर्गात पदोन्नती. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक:- इएसटी-१७२३/प्र.क्र.१४२/ राउशु-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-२५ जानेवारी, २०२४ 


शासन आदेश- 

राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधीक्षक (गट-अ) या संवर्गातून उपआयुक्त 
(वरिष्ठ श्रेणी) (गट-अ) या संवर्गात पदोन्नती देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सन २०२३-२४ 
च्या पदोन्नतीसूचीमधीळ खालील अधिकाऱ्यांना उपआयुक्त (वरिष्ठ श्रेणी) (गट-अ) (वेतनश्रेणी 
एस-२३, ६७,७००-२,०८,७००) या संवर्गात पदोन्नती देण्यात येत असून सदर पदोन्नतीनंतर, 
त्यांची त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ४ येथे दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणी पदस्थापना करण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग पदोन्नतीनंतर देण्यात येणारी पदस्थापना 
१ ? 2 8 
| . | श्री. सागर धोमकर इमाव | विभागीय उपआयुक्त, esa], पुणे विभाग 
(खुला) | (रिक्‍त पदी) 


२. सदर पदोन्नती ही खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

१) सदर पदोन्नती, निवडसूची तयार करताना कोणीही ज्येष्ठ अधिकारी अनावधानाने 
वगळण्यात आलेले नाहीत अथवा अधिक्रमित झालेले नाहीत, याच्या अधीन राहून देण्यात 
येत आहे. 

२) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात, मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या 
विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व 
रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
सा.प्र.वि./१६-ब यांच्या दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सुचनांनुसार 
देण्यात येत आहे. तसेच, दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, 
मुंबई येथे आव्हान देण्यात आले असून, त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात 
येत आहे. 

३) दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व गट-ब मधील पदांवर पदोन्नतीबाबत साप्रवि/१६-अ, 
दि.२०.०४.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांच्या अधीन राहून देण्यात 
येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१७२३/प्र.क्र.१४२/ WSY-9 


४) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या स्वरूपातील 
पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकाऱ्यास नियमितपणाचे कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 


५) निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांविरुध्द विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरु / प्रस्तावित नाही. 


६) निवडसूचीतील सर्व अधिकाऱ्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०१ ऑगस्ट, २०१९ च्या 
शासन निर्णयात विहित केलेल्या पदोन्नतीच्या निकषाची पूर्तता केळी आहे. या अटीच्या 
अधीन मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदरचे Beal तात्काळ अंमलात येतील. 


४. सदर आदेशात बदल करून घेण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे 
दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील 
नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे ती गैरवर्तणूक समजून संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध 
शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 


सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्याया संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा 
संकेतांक २०२४०१२५१३३०३९७९२९ असा आहे. हा sear डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAVINDRA DIGAMBARRAO AUTE 


RAVINDRA डावा 
DIGAMBARRAO AUTE कया 
(रविंद्र दि. औटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/ळलेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व नागपूर. 
३) संबंधित विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, 
४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
५) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
६) कार्यासन अधिकारी, राउशु-२ व ३, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७ निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


